सन २०२४-२५ या वर्षात आदिवासी 
विकास विभागाच्या अनिवार्य खर्चाच्या 
योजनांतर्गत निधी वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२४/ प्र.क्र. 09 / कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २९ ऑगस्ट, २०२४. 


वाचा :- 
१) झासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०२४. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दि.२५.०७.२०२४. 
३) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र.बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०१/का- 
०६,दि.८.०४.२०२४ व दि.१.०८.२०२४. 
प्रस्तावना :- 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन परिपत्रकान्वये सन २०२४-२५ या आर्थिक 
वर्षातील निधी वितरणासंदर्भातील सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. या नुसार वित्त 
विभागामार्फत आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत आर्थिक वर्ष सन २०२४-२०२५ चा अर्थसंकल्पित निधी 
प्रथम नऊमाहीकरीता (डिसेंबर, २०२४ अखेर) ६० ते ७० टक्‍के मर्यादेत वितरणासाठी उपलब्ध करून 
देण्यात येणार आहे. या अनुषंगाने सद्यस्थितीत वित्त विभागाने आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
अनिवार्य खर्चाच्या योजनांकरीता ०१-वेतन, ०२-मजूरी या उद्दष्टांकरीता अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या 
४८% मर्यादेतील तर १०-कंत्राटी सेवा या उद्दीष्टाकरीता अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या ४०% मर्यादेतील 
निधी अर्थसंकल्पिय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणालीद्वारे (BEAMS) वितरणासाठी उपलब्ध 
करून दिलेला आहे. 


संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथील झासन निर्णयांन्वये आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत ०१-वेतन व 
०२-मजूरी या उद्दीष्टांकरीता ४०% मर्यादेतील तर १०-कंत्राटी सेवा या उद्दीष्टाकरीता या 
उद्दीष्टांकरीता ३०% मर्यादेतील निधी सर्व संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांना वितरीत करण्यात आलेला 
आहे. आता वित्त विभागामार्फत वितरणासाठी उपलब्ध मर्यादेत उर्वरीत तरतुदी संबंधित नियंत्रक 
अधिकारी यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 


आदिवासी विकास विभागाच्या “अनिवार्य खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-२ व टी-४ या खाली 
सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांकरीता रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे निधी 
संबधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


२. सदर झासन निर्णयान्वये निधी वितरीत करण्यात येत असलेल्या बाबींव्यतिरिक्‍त इतर बाबी 
तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन परिपत्रकात नमूद बाबींकरीता आवश्‍यकतेनुसार निधी 
वितरणासाठी शासनास स्वयंस्पष्ट प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. 


३. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना 
संबंधितांमार्फत राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम 
पुस्तिकेमधील आणि संदर्भाधीन क्र.१ व २ येथील शासन परिपत्रकान्वये विहीत केलेल्या तरतुदी व 
अटी शर्तीचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


8, सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ व 2 येथील शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२४०८२८१७३५४७१३२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. KIRAN 


KISANRAO 
PAWAR . 

(किरण कि. पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई 

२. सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई 

३. आयुकत, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

४. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

५. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

६. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 
७. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

९. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

११. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि. २९ ऑगस्ट, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
सन २०२४-२५ सदर शा.नि. 
री योजनेचे नांव तात, pie pe ताच साठीची अन्वये वितरीत नियंत्रक अधिकारी 
क्र. क्रमांक अर्थसंकल्पिय करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 
बँ. २ ३ [1 ४ ५ द 


मागणी क्रमांक-टी-२ 


२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, 


०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण, 


१ | (०० (०१) आदिवासी विकास आयुक्तालय a . आयुक्त, आदिवासी 
(अनिवार्य खर्ची (लेखाशिर्ष 22249024) ह च asta Marae विकास, नाशिक 
2 | (०9 (02) प्रादेशिक कार्यालये-जनजाती आयुक्त, आदिवासी 
विकास आयुक्त(अनिवार्य खर्च) ०१-वेतन १५५०००.०० १२४००.०० विकास, नाशिक 
(लेखाशिर्ष २२२५ १०३४) 
3 | (०० (०३) प्रकल्प अधिकारी (अनिवार्य wa) आयुक्त, आदिवासी 
०१-वेतन ६०००००.०० ¥C000,00 
(लेखाशिर्ष 22249083) विकास, नाशिक 
४ (00) (०४) एकात्मिकृत क्षेत्र विकास आयुकत, आदिवासी, 
कार्यक्रम (अनिवार्य खर्च) ०१-वेतन ९०००.०० ७२०.०० | संशोधन व प्रशिक्षण 
(लेखाशिर्ष २२२५१०५२) संस्था, पुणे 
५ | (04) (०१ जनजाती संशोधन व प्रशिक्षण आयुक्‍त, आदिवासी, 
संस्था, पुणे (अनिवार्य खर्च) ०१-वेतन ५७९५४.०० ४६३६.०० | संशोधन व प्रशिक्षण 
(लेखाशिर्ष २२२५ १३०१) संस्था, पुणे 
एकूण मागणी क्रमांक टी-२ ९१६९५४.०० ७३३५६.०० 


मागणी क्रमांक-टी-४ 


२२५१-सचिवालयीन-सामाजिक सेवा 


& (००) (09) आदिवासी विकास विभाग ०१-वेतन १६७८००.०० १३४२४.०० | उप सचिव, आ.वि.वि., 
(अनिवार्य खर्च) (लेखाशिर्ष २२५१ 0299) | १०-कंत्राटी सेवा ३५००.०० 340,00 मंत्रालय, मुंबई 
एकूण २२५१ ०२११ एकूण १७१३००.०० १३७७४.०० 
एकूण मागणी क्रमांक टी-४ १७१३००.०० १३७७४.०० 
एकूण अनिवार्य खर्च १०८८२५४.०० ८७१३०.०० 
(मागणी क्र.टी-२--४) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


